सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २] 


शुक्रवार , दिनांक १५ जानेवारी २०१६ : पौष २५ , शके १९३७ 


[किंमत ५ . ०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
नगर पंचायत सोयगांव 


महाराष्ट्र शासन क्र . २००८/ २९१/ प्र.क्र १०३/ भाग 
१/ नवि - ३२ , दिनांक २४ .२.२०१० नुसार नामनिर्देशित सदस्यांच्या 
नामनिर्देशनासाठी या कार्यालयाचे पत्र क्र . जा . क्र . २०१५/ 
नपाप्र/ वि . स ./ कावि / १८२० , दिनांक ०२.१२.२०१५ अन्वये 
नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ह्या दिनांक 
१५ .१२.२०१५ रोजी पिठासिन अधिकारी तथा , उपविभागीय । 


अधिकारी सिल्लोड यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगर पंचायती 
( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्ती करण्याची पद्धत ) 
नियम २०१० दिनांक ०३. ०२ .२०१० नुसार लवकरात लवकर 
जिल्हाधिकारी यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या असाधारण राजपत्रात 
प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे . करीता नगरपरिषदेच्या 
नामनिर्देशित सदस्यांचे नावे खालील प्रमाणे प्रसिद्ध करीत 
आहे . 


अ.क्र . 


| 


नगर पंचायतेचे नांव 


सोयगांव 


नामनिर्देशित सदस्यांचे नांव 
१ ) श्री . राजेंद्र मधुकर चौधरी 
२) श्री . एकनाथ आनंदा महाजन 


ठिकाण :- औरंगाबाद 
दिनांक :- ३१.१२ . २०१५ 


जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद . 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १५ जानेवारी २०१६ : पौष २५, शके १९३७ 


भाग १ अ - असाधारण 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांच्याकडुन 

आदेश 
क्रमांक २०१५/ नपप्र / कार्या- १/ कावी- ८२३ 
मा . आयुक्त , राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रमांक 
एमएनसी/ ११.०१/सीआर-२३/ डी XI दिनांक १७ ऑगस्ट , २००१ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती 


व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ पोटकलम ( १ ) 
अन्वये , मी डॉ . प्रशांत नारनवरे जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद , या प्रगटनाद्वारे 
असे जाहीर करतो की , वाशी नगरपंचायतीच्या दिनांक १० जानेवारी , 
२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार 
हे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या प्रभागातुन नगरपंचायत सदस्य म्हणून 
निवडुन आले आहेत . 


निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 


प्रभाग 


क्रमांक 


शेरा 
( जागा राखीव असेल तर 

कोणासाठी) 


अनुसूचित जाती 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
| अनूसूचित जाती स्त्रीयांसाठी 


१ . नाईकवाडी नागनाथ प्रभाकर 
२. येताळ सचिन शिवाजी 
३. गायकवाड गौतम साहेबराव 
४. तांबोळी युनुस करीम 
५ . सुकाळे प्रतिभा बाळासाहेब 
६ . जोशी प्रसाद माणिक 
७. हजारे बाळासाहेब अंबादास 
८. केळे कल्पना अमोल 
| ९ . सौ . स्वाती संतोष पवार 
१०. नाईकवाडी हेमा नागनाथ 

११ . कवडे सुरेश राजेंद्र 
| १२. वीर मिनल अजित 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
स्त्रीयांसाठी 
स्त्रीयांसाठी 
स्त्रीयांसाठी 


। 


१० 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


स्त्रीयांसाठी 


१३. चेडे नितीन खंडेराव 
१४ . सुतार रेखा नागनाथ 


१५ . उंदरे अंजली अशोक 
| १६ . शिंगनापुरे प्रतिमा मकरंद 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
स्त्रीयांसाठी 
स्त्रीयांसाठी 
नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
स्त्रीयांसाठी 
अनूसूचित जाती 
स्त्रीयांसाठी 


१७ . सौ . क्षिरसागर उमा नवनाथ 


ठिकाण :- उस्मानाबाद 
दिनांक :- १४/ ०१ / २०१६ 


( डॉ . प्रशांत नारनवरे ) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १५ जानेवारी २०१६ : पौष २५ , शके १९३७ 


By Collector Osmanabad 

Order 
No .2015 /MUN /Desk - 1/Kavi- 823 

In pursuance of the power delegated to me 
under subsection ( 1 ) of section 19 of Maharashtra 
Municipal Council , Nagar Panchyat and Industrial 
Township Act, 1965 by the Commissioner, State 
Election Commission , Maharashtra vide order 


No .MNC / 11 .01/ CR - 23 /D XI Dated 17th August, 
2001. I Dr. Prashant Narnavare , Collector 
Osmanabad here by publish the name of persons who 
have been declared elected as Councillor of 
Nagarpanchayat Washi from the wards shown 
against their names in General Election held on 10th 
January, 2016 . 


Remarks 


Sr. 
No . 


Name of the Councillor Ward 

No. 


( in the ward is 


reserved for whom ) 


1 


Naikwadi Nagnath 


Prabhakar 


2 Yetal Sachin Shivaji 
3 Gaikwad Gautam Sahebrao 


2 
3 


Scheduled Caste 


4 


Tamboli Yunus Karim 


4 


Backward Class of 


Citizen 
Scheduled Caste 


5 


Sukale Pratibha Balasaheb 


5 


Women 


6 


6 
7 


Joshi Prasad Manik 
Hajare Balasaheb Ambadas 


7 


Backward Class of 


Citizen 


Women 


9 


Women 


8 Kele Kalpana Amol 
9 Sau . Swati Santosh Pawar 
10 . Naikwadi Hema Nagnath 
11 Kawade Suresh Rajendra 
12 Vir Minal Ajit 


Women 


11 


Backward Class of 


Citizen Woemen 


13 Chede Nitin Khanderao 


14 Sutar Rekha Nagnath 


Backward Class of 


Citizen Women 


15 
16 


15 Undre Anjali Ashok 
16 Shingnapure Pratima 

Makrand 
17 Sau . Kshirsagar Uma 

Navnath 


Women 
Backward Class of 

Citizen Women 
Scheduled Caste 

Women 


17 


Place : - Osmanabad 
Date : 14 /01/ 2016 


(Dr. Prashant Narnavare ) 


Collector Osmanabad 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १५ जानेवारी २०१६ : पौष २५ , शके १९३७ 


भाग १ अ - असाधारण 


आदेश 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , नांदेड 


(नगर परिषद प्रशासन ) 


क्र . २०१५/ नपाप्र / का - १/ टे- ७/ नपनि/ प्र. क्र .३५ दिनांक १३ .०१. २०१६ 
वाचा :- १. महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ कलम १९ ( १ ) 
२. मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . एमएनसी 
११०१/सिआर२३ , दिनांक १७ ऑगष्ट २००१ 


नगरपरिषद पोट -निवडणूक - २०१५- १६ पोट निवडणूकीत निवडून 
आलेल्या सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे बाबत 
नगरपरिषद भोकर ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा , 
नगरपंचायती व औद्यागिक नगरी अधिनियम , १९६५ कलम १९ ( १ ) 
मधील तरतूदीनूसार व मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे उक्त वाचा २ चे 
आदेशान्वये नगरपरिषदाच्या निवडणूकांमध्ये निवडून आलेल्या 
सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचे अधिकार 
जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत . 

ज्या अर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी , भोकर यांनी त्यांचे 
उक्त वाचा ४ अन्वये निवडणूकीच्या मतमोजणीनंतर निवडून आलेल्या 
सदस्यांची माहिती सादर केली आहे . 


३. मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ/ 
नप- २०१५ /प्र .क्र . १७/ का - ६ दिनांक ०४ .१२ . २०१५ 
४ . निवडणूक निर्णय अधिकारी , नगरपरिषद भोकर पोट -निवडणूक 
२०१५- १६ यांचा अहवाल दिनांक ११.०१.२०१६ 


त्याअर्थी मी सुरेश काकाणी, जिल्हाधिकारी नांदेड याद्वारे 
जाहीर करतो की , भोकर नगर परिषदेच्या दिनांक १० .०१.२०१६ रोजी 
घेण्यात आलेल्या पोट निवडणूकीत खालील परिशिष्ट क्र . २ मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे उमेदवार , त्यांचे नावासमोर नमूद प्रभागातून 
नगरपरिषद सदस्य म्हणून निवडून आले आहेत . 


परिशिष्ट - २ 


अ . क्र . 


निवडूण आलेल्या उमेदवारांचे नांव 


प्रभाग क्रमांक 


__ जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी 


विजयाबाई रमेश घुमनवाड 


११ 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


ठिकाण :- नांदेड 


( सुरेश काकाणी ) 


दिनांक : १५ .०१. २०१६ 


जिल्हाधिकारी नांदेड 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १५ जानेवारी २०१६ : पौष २५ , शके १९३७ 

आदेश 


नगरपरिषद सार्वत्रिक -निवडणूक - २०१५ -१६ नगरपंचायत सार्वत्रिक 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , नांदेड 

निवडणूकीत निवडुन आलेल्या सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
( नगर परिषद प्रशासन ) 

करणे बाबत नगरपंचायत हिमायतनगर , ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य 
क्र . २०१५/ नवाप्र / का -१ / टे - ७/ नपनि/ प्र .क्र . ३५ दिनांक १३.०१.२०१६ 

नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्यागिक नगरी अधिनियम , १९६५ कलम 

१९( १ ) मधील तरतूदीनूसार व मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे उक्त वाचा 
वाचा : 

२ चे आदेशान्वये नगरपरिषदाच्या निवडणूकांमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची 
१. महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , नावे शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना 
१९६५ कलम १९ ( १ ) 

प्रदान केले आहेत . 
२. मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . एमएनसी 

ज्या अर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी , नगरपंचायत 
११०१ /सिआर२३ , दिनांक १७ ऑगष्ट २००१ 

हिमायतनगर , सार्वत्रिक निवडणुक २०१५- १६ यांनी त्यांचे उक्त वाचा ४ 

अन्वये निवडणूकीच्या मतमोजणीनंतर निवडून आलेल्या सदस्यांची माहिती 
३. मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ/ नप 

सादर केली आहे . 
२०१५ /प्र .क्र .१७/ का -६ दिनांक ०४. १२. २०१५ 

त्याअर्थी मी सुरेश काकाणी , जिल्हाधिकारी नांदेड याद्वारे जाहीर 
४. निवडणूक निर्णय अधिकारी, नगरपंचायत , हिमायतनगर सार्वत्रिक 

करतो की , नगरपंचायत हिमायतनगरच्या दिनांक १० .०१. २०१६ रोजी 
निवडणूक - २०१५ -१६ यांचा अहवाल दिनांक ११.०१.२०१६ 

घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत खालील परिशिष्ट क्र . २ मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे उमेदवार ,त्यांचे नावासमोर नमूद प्रभागातून नगरपंचायत 

सदस्य म्हणून निवडून आले आहेत . 
परिशिष्ट - २ 


निवडूण आलेल्या उमेदवारांचे नांव 


प्रभाग क्रमांक 


जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी 


मुधोळकर प्रभाकर रामचंद्र 


सर्वसाधारण 


मोहम्मद जाविद हाजी अब्दुल गणी 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


अब्दुल अखिल अब्दुल हमीद 


सर्वसाधारण 


मेंडके विनायक काशिनाथ 


W 


सालेहा बेगम अब्दुल अहमद 
लोणे पंचफुलाबाई गंगाराम 
भवरे लक्ष्मीबाई मलू 


अनुसूचित जमाती 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण ( महिला) 
अनुसूचित जाती 
सर्वसाधारण ( महिला ) 


रबीया बेगम मुजताबा खा 


राठोड कुणाल रामराव 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


पाटील सविता अनिल 


सर्वसाधारण ( महिला ) 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 


डाके अनुसयाबाई सावन 


ठाकरे राम भिमराव 


सर्वसाधारण 


पठाण हिनाबी सरदारखान 


सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण ( महिला) 


नूरजहा बेगम युसुफ खान 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 


खान शमीमबानो अन्वर खान 
अ . गुफरान अ . हमीद 


सर्वसाधारण 


१७ 


सातव सुरेखा सदाशिव 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला) 


ला ) 


ठिकाण :- नांदेड 


( सुरेश काकाणी ) 


दिनांक : १५. ०१ . २०१६ 


जिल्हाधिकारी नांदेड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १५ जानेवारी २०१६ : पौष २५ , शके १९३७ 


भाग १ अ - असाधारण 


आदेश 
जिल्हाधिाकरी कार्यालय , नांदेड 

नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक - २०१५ - १६ नगरपंचायत सार्वत्रिक 

निवडणूकीत निवडुन आलेल्या सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
( नगर परिषद प्रशासन ) 

करणे बाबत नगरपंचायत नायगांव , ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा , 
क्र . २०१५/ नपाप्र/ का -१/ टे- ७/ नपनि / प्र .क्र .३५ दिनांक १३.०१. २०१६ 

नगरपंचायती व औद्यागिक नगर अधिनियम , १९६५ कलम १९( १) मधील 

तरतूदीनूसार व मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे उक्त वाचा २ चे आदेशान्वये 
वाचा : 

नगरपरिषदाच्या निवडणूकांमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे शासन 
१. महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले 
१९६५ कलम १९ ( १ ) 

आहेत . 

ज्या अर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी , नगरपंचायत नायगांव 
२. मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . एमएनसी 

सार्वत्रिक निवडणूक २०१५- १६ यांनी त्यांचे उक्त वाचा ४ अन्वये निवडणूकीच्या 
११०१/सिआर२३ , दिनांक १७ ऑगष्ट २००१ 

मतमोजणीनंतर निवडून आलेल्या सदस्यांची माहिती सादर केली आहे . 
३ . मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ/ नप 

त्याअर्थी मी सुरेश काकाणी, जिल्हाधिकारी नांदेड याद्वारे जाहीर 
२०१५प्र.क्र .१७/ का -६ दिनांक ०४ .१२.२०१५ 

करतो की , नगरपंचायत नायगांवच्या दिनांक १०.०१.२०१६ रोजी घेण्यात 
४. निवडणूक निर्णय अधिकारी, नगरपंचायत नायगांव सार्वत्रिक निवडणूक 

आलेल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत खालील परिशिष्ट क्र . २ मध्ये नमूद 
२०१५-१६ यांचा अहवाल दिनांक ११.०१. २०१६ 

केल्याप्रमाणे उमेदवार , त्यांचे नावासमोर नमूद प्रभागातून नगरपरिषद 

सदस्य म्हणून निवडून आले आहेत . 
परिशिष्ट - २ 


| अ. क्र . 


निवडूण आलेल्या उमेदवारांचे नांव 


प्रभाग क्रमांक 


जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी 


बोईनवाड हणमंत आनंदा 


कल्याण आशाताई माधव 


अनुसूचित जमाती 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


बोमनाळे देविदास नागोराव 


व्यवहारे मंगल प्रकाश 


बोमनारे राधाबाई किसनराव 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
सर्वसाधारण 


शिंदे सुधाकर पुंडलिकराव 


भालेराव विजय दत्तात्रय 


अनुसूचित जाती 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला ) 


शेख तबस्सूम फातेमा आरिफ 


शेख अब्दुल्ला शब्बीरसाब 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


भालेराव शरद दिगांबर 


अनुसूचित जाती 


भालेराव सुरेखा पंढरीनाथ 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 


लखपत्रेवार अनुसया किशन 


१२ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 


चव्हाण पांडूरंग व्यंकटराव 


सर्वसाधारण 


चव्हाण पार्वतीबाई शंकर 


१४ 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


कल्याण जयश्री ब्रम्हानंद 


१५ 


चव्हाण विजय शंकरराव 


१६ 


सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण ( महिला) 


१७ 


। 


शिंदे सुमनबाई दत्तात्रय | 


१७ 


ठिकाण :- नांदेड 


( सुरेश काकाणी) 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


दिनांक : १५ .०१ .२०१६ 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


